राजीव गांधी विज्ञान व तंत्रज्ञान आयोग,मुंबई 
यांना सन २०१८-१९ करिता अर्थसंकल्पिय 
तरतूदीतून निधीचे वितरण 


महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन (विज्ञान तंत्रज्ञान) विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : निधीवि-२०१९/प्र.क्र. २१/का.३९ 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२. 
दिनांक : २७.०३.२०१९ 


शासन निर्णय: 

राज्यातील विविध सामाजिक प्रश्नांमध्ये समाजाच्या हितासाठी विज्ञान व तंत्रज्ञानाचा अवलंब करणे, 
त्याचा प्रसार करणे आणि त्यास चालना देणे या उद्देशाने सन २००४ च्या महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक १५ अन्वये 
राजीव गांधी विज्ञान व तंत्रज्ञान आयोगामध्ये स्थापना करण्यात आली आहे. उपरोक्‍त अधिनियमाच्या नियम 
क्रमांक १४ अनुसार राजीव गांधी विज्ञान व तंत्रज्ञान आयोगाकरीता शासनाच्या एकत्रित निधीतनू अनुदानाच्या 
स्वरुपात प्रत्येक आर्थिक वर्षामध्ये निधी अदा करण्यात येतो. सन २०१८-१९ करिता विज्ञान व तंत्रज्ञान 
आयोगासाठी मंजूर अर्थसंकल्पिय तरतूद रु. ३०,००,००,०००/- (रुपये तीस कोटी फक्त) एवढी आहे. त्यापैकी 
७० टक्के म्हणजे रु. २१,००,००,०००/- (रुपये एकवीस कोटी HET) इतकी रक्‍कम राजीव गांधी विज्ञान व 
तंत्रज्ञान आयोगास आहरीत करण्यात आली आहे. 
२. आतावित्त विभाग शासन परिपत्रक क्र. अर्थसं-२०१८/प्र.क्र.६९/अर्थ.-३, दिनांक 24.09.2098 नुसार 
अर्थसंकल्पीत निधीच्या खर्चाची मर्यादा कार्यक्रमाच्या खर्चाच्या बाबींवर ८० टक्के एवढी विहीत करण्यात आली 
आहे. त्यानुसार सन २०१८-१९ या आर्थिक वर्षाच्या सुधारीत अंदाजात मंजूर ८० टक्के अनुदानाच्या 
मर्यादेतील शिल्लक अनुदान रु. ३,००,००,०००/- (रुपये तीन कोटी फक्त ) या रकमेचे देयक अवर सचिव, 
सामान्य प्रशासन विभाग (वि.तं.क.) यांनी सादर करुन मंजूर करुन घ्यावे. संबंधित रकमेचा धनादेश “ सदस्य 
सचिव, राजीव गांधी विज्ञान व तंत्रज्ञान आयोग” यांच्या नावे काढण्यात यावा व आयोगाकडे सुपूर्द करण्यात 
यावा. 
३. सदर अनुदानाच्या रकमेचा विनियोग सन २००४ च्या महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक १५ मधील नमूद 
प्रयोजनासाठीच करण्यात यावा तसेच त्यामधून खर्च करताना वित्त विभागाच्या मार्गदर्डाक सूचनांचे 
काटेकोरपणे पालन करण्यात यावे. या अनुदानाच्या विनियोगाची तपासणी करुन त्याबाबतचे उपयोगिता 
प्रमाणपत्र व कार्यक्रमांचा सविस्तर अहवाल शासनास सादर करावा. 
४. वरील खर्च -मागणी क्रमांक ए-५, २२५१ सचिवालय, सामाजिक सेवा, ०९० सचिवालय, पंचवार्षिक 
योजनांतर्गत योजना, राज्य योजना (००)(०३) विज्ञान व तंत्रज्ञान यामध्ये समन्वय व संशोधन (२२५१ ००४२), 
३१ सहायक अनुदान (AAA): AT लेखाशिर्षाखाली टाकण्यात यावा व तो सन २०१८-१९ या आर्थिक वर्षाच्या 
मंजूर अनुदानातून भागविण्यात यावा. 
५. वित्त विभागाचा शासन निर्णय क्रमांक : विअप्र २०१३/प्र.क्र.३०/२०१३/विनियम, दिनांक १७ एप्रिल, 
२०१५ च्या वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका १९७८ भाग पहिला उप विभाग एक अंतर्गत अ.क्र.२७, नियम 
क्रमांक १४९ अन्वये सदरहू मंजूरी देण्यात येत असून सहायक अनुदान मंजूर करताना वरील अधिनियमांतर्गत 
वित्त विभागाच्या मार्गदर्शक सूचनांचे तसेच वित्त विभागाच्या शासन परिपत्रक क्रमांक : अर्थसं- 
२०१८/प्र.क्र.६९/अर्थ-३, दिनांक २ एप्रिल, २०१८ मधील तरतुदीनुसार अटी व शर्तीचे पालन करण्यात आले 
आहे. 
६. हा शासन निर्णय वित्त विभागाच्या दिनांक २ एप्रिल, २०१८ मधील परिच्छेद ६ व शासन परिपत्रक क्रमांक 
: अर्थसं-२०१८/प्र.क्र.६९/अर्थ.३, दिनांक 24.09.2098 मधील तरतूदीनुसार प्रशासकीय विभागास प्राप्त 
प्राधिकारानुसार तसेच प्रधान सचिव (माहिती तंत्रज्ञान) यांच्या मान्यतेने निर्गमित करण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः निधीवि-२०१९/प्र.क्र. २१/का.३९ 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०१९०३२७१२३८५४२७११ असा आहे. हा seal डिजिटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by DILIP PRABHAKAR DESHMUKH 
DN: c=IN, st=Maharashtra, 


D | [| Pp Pp RA B H A KA R 2.5.4.20=89b94ecffd8918a27 10a5d1d74df983 1 b69f2b6f91 aaf2 
8f5f7e4afef961 baal, postalCode=400032, 
street=MANTRALAYA,MUMBAI, 
serialNumber=db7f7568a940bb360a1ce1bd2bdd5ff1d01208e9 
D E S H M U KH 0a71edccbe553bec506cb3e6, ou=DIT, o=GOVERNMENT OF 
MAHARASHTRA, cn=DILIP PRABHAKAR DESHMUKH 
Date: 2019.03.27 12:55:43 +05'30' 


(दि.प्र. देशामुख) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन. 
प्रत, 


Ee) 


अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 

महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र-१, मुंबई 
महालेखापाल (लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र-१, मुंबई 

निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई 

सदस्य सचिव, राजीव गांधी विज्ञान व तंत्रज्ञान आयोग, मुंबई 
नियोजन विभाग (कार्यासन १४४३), मंत्रालय, मुंबई 

वित्त विभाग (व्यय-४), मंत्रालय, मुंबई 

सामान्य प्रशासन विभाग, कार्यासन ३९ Rear ( तीन प्रती.) 
निवड नस्ती. 


2 त. शीट, sf eee S| 


vo 


पृष्ठ २ पैकी २ 


